महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) 
(एकविसावी सुधारणा) नियम, २०२२ 
संदर्भात सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः वेपुर-१११९/प्र.क्र.२९/सेवा-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - १. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक:वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दिनांक ३०जानेवारी,२०१९ 
२.शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक:वेपुर-१११९/ प्र.क्र.२९/सेवा-९, 
दिनांक २८एप्रिल,२०२२. 


प्रस्तावना:- 
वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील दिनांक ३० जानेवारी,२०१९ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे 


केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने विहीत करण्यात आलेल्या ७ व्या वेतन 
आयोगाच्या वेतन मेंट्रीक्समधील वेतनस्तर एस-२७: रु.११८५००-२१४१०० मध्ये रु.११८५००- 
२१४१०० ऐवजी रु.१२३१००-२१५९०० अशी वाचा क्र.२ येथील शासन अधिसूचनेनुसार 
सुधारणा करण्यात आली आहे. 

त्यामुळे अधिसूचनेतीळ सुधारित वेतन स्तरानुसार वेतननिश्चिती करताना पूर्वीच्या 
असुधारित वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा कमी वेतन निश्चिती होत असल्यास, अतिप्रदानाची वसुली 
क्षमापित करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने आता पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत 
आहेत. 


शासन परिपत्रक :- 


एस-२७: रु.१२३१००-२१५९०० या सुधारित वेतनस्तरानुसार वेतननिश्चिती करताना 
असुधारित वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा कमी वेतन निश्चित होत असल्यास, दिनांक १ जानेवारी, 
२०१६ ते दिनांक २८ एप्रिळ,२०२२ या कालावधीतील अतिप्रदानाची वसुली करण्यात येऊ नये. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वेपुर-१११९/प्र.क्र.२९/सेवा-९ 


सदर ARIA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९//५/.॥व/०59॥॥॥8.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९२२१७२७३४४१०५ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PATIL PRASHANT 
VINAYAKRAO  : 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) राज्यपालांचे सचिव, 

) मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

) उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

) सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल-१(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र,मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 


१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५) सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/ नागपूर/ पुणे/औरंगाबाद. 
१६) निवडनस्ती कार्यासन सेवा-९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


